RNI No . MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष १, अंक ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल-२-८, २०१५ / चैत्र १२ - १८ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे १०, किंमत : रुपये १४ .०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

___ अधिसूचना 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 24th March 2015 


Notice 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TowN PLANNING ACT , 1966 . 


No . TPB. 4314/ 912/CR- 169/ 2014 / UD- 11. - Whereas, the Development Control Regulations for Greater 
Mumbai, 1991 (hereinafter referred to as “ the said Regulations” ) have been sanctioned by the 
Government in the Urban Development Department, under section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act” ) vide Notification No. DCR 1090 / 
RDP /UD- 11, dated 20th February 1991 so as to come into force with effect from the 25th March 1991 ; 

And whereas, Regulations 61 of the said Regulations provides that sites or plots identified by the 
Tourism and Cultural Affairs Department of the State Government, in consultation with the Maharashtra 
Tourism Development Corporation Ltd ., and as specified by the Government from time to time as being 
suitable for promotion of tourism to serve as holiday or beach resorts , hotels or motels, may be included 
in a Tourism Development Zone (TDZ ), and allowed to be developed for activities like beach resorts , 
hotels, motels, restaurants, health farms, water sports facilities, arts and crafts complex , golf courses, 
gliding , powered gliding , grass skiling facilities , marinas, jetties and pontoons for docking of boats and 
swimming pools ; 

And whereas, the Government in the Urban Development Department vide Notification No. TPB . 
4392 /6065 /UD - 11 (RDP ), dated 19th September 1995, has sanctioned the guidelines for identification 
of Tourism Development Zone and development permissible therein (hereinafter referred to as “ the said 
guidlines” ) ; 


भाग एक ( को .वि .पु.) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २- ८ , २०१५ / चैत्र १२- १८ , शके १९३७ 


And whereas, considering the representation received for amending the said guidlines and with a 
view to promote Mega Tourism as per Tourism Policy of Maharashtra 2006 , also to create employment 
opportunities , the State Government is of the opinion that it is necessary to urgently carry out suitable 
modification to the said guidelines, as is more specifically described in the Schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as the proposed modification ” ). 


Now , therefore , a notice regarding the proposed modification , as mentioned in the Schedule appended 
hereto , which the State Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1AA ) of Section 37 of the said Act ; and of all other powers enabling it in this behalf, is hereby 
published as required by clause (a ) of sub -section ( 1AA ) of Section 37 , for information of all persons 
likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said proposed modification will be 
taken into consideration by the Government of Maharashtra after the expiry of one month from the 
date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette . 


Any objections/suggestions in respect of the proposed modification may be forwarded , before the 
expiry of onemonth from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette, 
to the Deputy Director of Town Planning, Grater Mumbai, having his office at ENSA Hutments , 
E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. Any objections or suggestions which may 
be received by the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai within the said period will be 
dealt with in accordance with the provisions of sub -section ( 1AA ) of Section 37 of the said Act . 

This Notice shall also be available on the Government of Maharashtra website : www .maharashtra .gov . in . 


SCHEDULED 


(Accompaniment to Notice No . TPB . 4314 / 912 /CR - 169/ 2014 /UD - 11 , dated 24th March 2015 ) 


Regulation 61 


The Guidelines for identification of Tourism Development Zone and for development to be permitted 
therein . 


( 2 ) Clause No. III is proposed to be replaced as follows : 

Size of Plot and FSI 


Maximum area permissible as Tourism Development Zone out of a holding in No 
Developmet Zone shall be as follows : 


Total NDZ Holding 


No Development Zone 
Maximum TDZ area 

Permissible 
( fixed ) (in ha .) 

( 2 ) 


Maximum FSI Permissible 

(in Sq. mtr .) 


( 1 ) 


( 3 ) 


40 % 


More than 2 but less than 5 Hect. 
Equal to or more than 5 Hect. 

but less than 6 Hect . 


50 % 


6 — 7 Hect. 


60 % 


0 .5 FSI over the TDZ area 


7 – 8 Hect. 


70 % 


8 – 9 Hect . 


80 % 


9 — 10 Hect. 


90 % 


Equal to or more than 10 Hect. 


100 % 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २ -८ , २०१५ / चैत्र १२- १८, शके १९३७ 


Explanation . — ( 1 ) After deducting the area of Tourism Development Zone, FSI will be 
available for the rest of the land in No Development Zone as provided for the area in No 
Development Zone under the Development Control Regulation No. 60, inculuding clauses (xiii ) 
( a ), ( b ) and ( c). 


(2 ) In case of plots having area more than 2 ha. in No Development Zone, No sub -division 
of plots shall be permitted . 

The Following Clause X is proposed to be added . 


( 2 ) 


Mega Tourism Projects : 


The projects identified as Mega Tourism Projects by Tourism and Cultural Affairs 
Department of the State Government under the Tourism Policy of Maharashtra 2006 shall 
be Governed by the following special provisions : 


( 1 ) The Ground coverage shall be 1/ 2 of the gross plot area . 


Se 


COV 


( 2 ) The uses which are not covered under Regulation 61 like studio and Film School with 

their Shooting stages and screening rooms, performing Arts Academy, Students Hostels 
and faculty residences, Auditoria , Art Gallery , Museums, Multiplex , Food and Beverage 
areas and also a combination of compatible users may be allowed , with the approval of the 
Tourism Development Zone Committee . 


( 3 ) The height upto 70m may be allowed for Building of Film Studio , subject to the provisions 

of Regulation 31. 


( 4 ) The height of a roomin occupancy mentioned at Sr. No. 1 ( d ) of Table 19 of Regulation 

38 , may be permitted beyond 4.2m for Studio , Museum, Screening Rooms, Multiplex 
and Auditoria . However for permitting such higer height, written permission of the 
Municipal Commissioner shall not be necessary . 


( 5 ) The 20 % fungible Compansatory Floor Space Index may be allowed, subject to the 

provisions of Regulations 35 (4 ). 


By order and in the name of the Government of Maharashtra , 


SANJAY BANAIT , 
Under Secretary to Government. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु- डी / जीएनएल / ( ओ )/ ७८५ /८७०३ /१४ 
१५ / सन २०१४ . - उप निबंधक, सहकारी संस्था , डी -विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , जागृती सहकारी मुद्रण प्रकाशन 
सेवा सहकारी संस्था मर्या., २५२ / ५८ , एकता सोसायटी , रुम नं . ११, 
पहिला मजला, जे . एस . एस . रोड , क्रांतीनगर , गिरगांव , 
मुंबई ४०० ००४ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ 
चा महा . २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वगीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी -विभाग, मुंबई यांजकडून 
___ क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - डी / एचएसजी / (टीसी) / ९२९२/८७० / १४ 
१५ / सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी -विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ओमकार को - ऑप. हौसिंग सोसायटी 
लि . बी . सी . डी . सी . एस . नं . १/ ४०४, डी - ३, तळमजला , दादरकर 
कंपाऊंड, ताडदेव , फिल्म सेंटर समोर , मुंबई ४०० ०३४ महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) यांच्या 
कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम 
१०( १ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक २० ऑगस्ट २०१४ . 
भाग एक ( को .वि. पु.) - २ 


आर. एस . धोंडकर , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डी-विभाग , मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१४ . 


आर. एस . धोंडकर , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डी -विभाग, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २- ८ , २०१५ / चैत्र १२- १८ , शके १९३७ 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्र . २, माणगांव यांजकडून 


शुद्धीपत्र 


क्रमांक उजिभू / भूसं ./ ५४७ / ३२( २ )/ २०१५. - दुरूस्ती, उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २, माणगांव यांजकडील अधिसूचना 
क्रमांक उजिभू/ भूसं ./ ५४७ / ३२( २)/ २०१५, दिनांक २९ जानेवारी २०१५ अन्वये मौजे पाथरशेत , ता . रोहा, जिल्हा रायगड येथील महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२( २) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी पृष्ठ क्र . १० वर दिनांक 
५ ते ११ फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. 

दिनांक ५ ते ११ फेब्रुवारी २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत 
खालीलप्रमाणे दुरूस्ती करण्यात येत आहे : 

अनुसूची 
जिल्हा रायगड , तालुका रोहा, गाव पाथरशेत 


तपशील 


क्षेत्र 


अ . क्र . 
(१) 


क्षेत्र 


स. नं ./ ग. नं . 
( २) 


हि . नं . 
(३) 


__ वाचण्याचा तपशील ( दुरूस्तीप्रमाणे) 
अ . क्र . स.नं . / ग.नं . हि . नं . 
(१) (२) ( ३) 


( ४ ) 
हे . आर 


( ४) 
हे . आर 
०.१०७ 


१६ 


० .१३९ 


१६ 


० 


माणगांव , 
दिनांक २५ मार्च २०१५ . 


समीर कुर्तकोटी, 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
काळ प्रकल्प क्रमांक २ , माणगांव . 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २, माणगांव यांजकडून 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक उजिभू / भूसं./ ५४६/ ३२( २) / २०१५ . - दुरूस्ती, उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २, माणगांव यांजकडील अधिसूचना 
क्रमांक उजिभू / भूसं ./ ५४६ / ३२ ( २) / २०१५, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये मौजे जामगांव , ता . रोहा , जिल्हा रायगड येथील महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम , १९६१ चे कलम ३२( २) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी पृष्ठ क्र . ९ वर दिनांक 
५ ते ११ फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे . 

दिनांक ५ ते ११ फेब्रुवारी २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत 
खालीलप्रमाणे दुरूस्ती करण्यात येत आहे : 

अनुसूची 

जिल्हा रायगड , तालुका रोहा, गाव जामगांव 
___ या पूर्वीचा तपशील 

वाचण्याचा तपशील (दुरूस्तीप्रमाणे ) 
अ . क्र . स . नं . / ग. नं . हि . नं . क्षेत्र 

अ.क्र . स.नं./ग.नं . हि. नं. क्षेत्र 
(१) ( २) ( ३) ( ४) 

(१) (२) (३ ) (४ ) 
हे . आर 

हे . आर 
१ ६४२( पै) ० १.५८६ १ 

६४२(पै) 

१ . ४९५ 


माणगांव , 
दिनांक २५ मार्च २०१५ . 


समीर कुर्तकोटी, 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
काळ प्रकल्प क्रमांक २ , माणगांव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २- ८ , २०१५ / चैत्र १२- १८ , शके १९३७ 


अनु . 


( २ ) 


( ३ ) 


जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई विभाग, मुंबई 

आदेश 
क्रमांक विसनि/ प्रशासन / निवडणूक / म्युनसिपल बँक / १५३१ / २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३अअअ(५अ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , विकास रसाळ , 
जिल्हा असहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई विभाग, मुंबई दि म्युनिसिपल को - ऑप . बँक लि . मुंबई 
म्युनसिपल बँक भवन, २४५, पी . डेमेलो रोड , फोर्ट , मुंबई या बँकेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या मतदार 
संघातून सन २०१४-१५ ते सन २०१४-१५ ते सन २०१९ - २० या पाच वर्षांच्या (दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२० 
कालावधीसाठी येथोचितरित्या गठित झाल्याचे जाहिर करत आहे . 
उमदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता 

मतदार संघ 
( १ ) 

( ४ ) 
१ घुमरे विष्णू गजाभाऊ 

गांधीनगर रहिवासी संघ, आरसीएफ गेट नं . ३ च्या बाजूला अनुसूचित जाती / जमाती 

एम. एस. बी . नं . ३४ च्या बाजूला , रूम नं . ११६, चेंबुरकँप राखीव . 

चेंबूर , मुंबई ४०० ०७४ . 
२ माळी वर्षा अजीत 

ए-१/ ३, ग्लैक्सो कॉलनी, पोखरण-२, ठाणे (प.) महिला राखीव . 
३ पवार रसिका बाळाराम 

३०२, सतलज, ग्रीन व्हयु कॉम्प्लेक्स , नॅन्सी डेपोजवळ , महिला राखीव . 

संत ज्ञानेश्वर मार्ग, बोरीवली (पू.), मुंबई ४०० ०६६ . 
४ पाटील जीवन शंकर 

मनपा वसाहत , ए/२, रूम नं. १३ / १४ , शास्त्री उद्यान , इतर मागास राखीव . 

वरळी हील , वरळी, मुंबई ४०० ०१८ . 
५ राठोड शेषराव मोतीराम 

२०५, तुलीप फ्लॉवर व्हॅली, खडकपाडा सर्कल , विमुक्त जाती, भटक्या 
कल्याण ( प.), जि . ठाणे ४२१ ३०१. 

जमाती विशेष मागास प्रवर्ग 


राखीव . 


६ 


मोहिते प्रकाश सोनु 


७ विचारे जयप्रकाश शिवाजी 


८ 


मोहिते सहदेव विठ्ठल 


२ / ए, ११०४ , रूस्तुमजी रिजेन्सी , जयवंत सावंत मार्ग , सर्वसाधारण . 

दहिसर, मुंबई ४०० ०६८ . 
फ / ६०१ , जुही गार्डन, प्लॉट नं . ८, सेक्टर - ७, 

सर्वसाधारण . 
कामोठे , नवी मुंबई ४१० २०९ . 
२१८ / ८५२०, नर्सेस होम को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., सर्वसाधारण . 

कन्नमवारनगर क्र . १, विक्रोळी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०८३. 
४ - अ / ३०, कपिलवस्तु को - ऑप. हौसिंग सोसा., सर्वसाधारण . 
गितांजलीनगर , जस्मीन मिल रोड, माहीम ( पुर्व), 

मुंबई ४०० ०१७. 
देवनार म्युनसिपल कॉलनी बिल्डिंग नं . ए-४ , 

सर्वसाधारण. 
रूम नं . ११ , २रा मजला, ६०० टेनामेंटस आवार , 
गोवंडी, मुंबई ४०० ०४३. 


९ 


कांबळे हिम्मत गोविंद 


१० 


अढागळे रमेश भिकाजी 


भाग एक ( को .वि. पु.) - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २- ८, २०१५ / चैत्र १२- १८, शके १९३७ 


( ३ ) 


( ४ ) 


(१) (२) 
११ भिकाजी महावीर दाजीराम 


सर्वसाधारण . 


१२ 


बोरिचा बिपीन अरविंद 


सर्वसाधारण . 


१३ 


चव्हाण दिनेश तुकाराम 


सर्वसाधारण . 


१४ 


कासकर प्रमोद गणपत 


सर्वसाधारण . 


१५ 


राणे अनिल रघुनाथ 


सर्वसाधारण. 


बी - ३०१, साईधाम अपार्टमेंट, फुलपाडा रोड , 

आर . जे. हॉटेल जवळ, विरार (पू.), 
ता . वसई, जिल्हा ठाणे ४०१ ३०३. 
शांतीलाल चाळ नं . ३/ ६, साने गुरूजी मार्ग , 

सात रस्ता, मुंबई ४०० ०११ . 
३१२ -३१३, ब्रम्हा बिल्डींग ३ रा मजला , 
५३७, ना . म. जोशी मार्ग, भायखळा (प.), 

मुंबई ४०० ०१४ . 
ए / १/ १०४ मोराज कॉम्प्लेक्स, सेक्टर १६ , 

पाम बीच मार्ग, सानपाडा , 
नवी मुंबई ४०० ७०५. 
नेहा पुजा को - ऑप. हौसिंग सोसायटी , बी विंग , 

५ वा मजला, खोली क्र . ५०१, मिठानगर , 

एम. जी . रोड , गोरेगाव (प.) मुंबई ६२. 
१/ १, ८३३ , न्यु म्युनिसिपल बिल्डिंग , 

सेनापती बापट मार्ग, मुंबई ४०० ०१३ . 
एम. जी . रोड , गोरेगाव (प.) मुंबई ६२. 
जी - ३०३, वृंदावन सोसायटी, हावरे कॉम्प्लेक्स , 

सेक्टर - ७, प्लॉट नं. ५२, खांदा कॉलनी , 
नवीन पनवेल, जिल्हा रायगड ४१० २०६. 
डी - ५०२, केशवकुंज को - ऑप. हौसिंग सो . नं. १, 

सेक्टर- ३० , वाशी, नवी मुंबई ४०० ७०५ . 
डी -१४, सहकार विश्व सोसायटी , नाहुर रोड , 

मुलुंड (प.), मुंबई ४०० ०८०. 


१६ 


सावंत प्रदिप बाळकृष्ण 


सर्वसाधारण . 


१७ 


कासकर विजयकुमार गणपत 


सर्वसाधारण . 


१८ 


पाटणकर सुधीर जनार्दन 


सर्वसाधारण . 


१९ पवार विलास दाजी 


सर्वसाधारण . 


सदरचा आदेश दिनांक ११ मार्च २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


मुंबई, 
दिनांक ११ मार्च २०१५ . 


विकास रसाळ , 
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा , 
विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई विभाग , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २- ८, २०१५ / चैत्र १२- १८, शके १९३७ 


प्रा 


पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई 

पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई 
मनाई आदेश 

मनाई आदेश 
क्रमांक विशा / नमुमनपानि / मनाई आदेश १०१४ / १५ . - ज्याअर्थी, क्रमांक विशा/ नमुमनपानि / मनाई आदेश १०१५ / १५ . - ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने, नवी मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने, नवी मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक 
निवडणूक २०१५ रोजी ००- ०१ वा. पासून ते दिनांक २४ एप्रिल २०१५ निवडणूक २०१५ चा कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे . दिनांक २४ मार्च 
रोजी दरम्यान आदर्श आचार संहिता अंमलात आली आहे ; २०१५ रोजी ०० -०१ वा . पासून ते दिनांक २४ एप्रिल २०१५ रोजी 

आणि ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात यापूर्वी वेगवेगळ्या दरम्यान आदर्श आचार संहिता अंमलात आली आहे . 
पक्षांमध्ये राजकीय स्पर्धेपोटी वादविवाद होवून वेगवेगळ्या निवडणूकीच्या त्याअर्थी, मी , के . एल . प्रसाद , पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई फौजदारी 
कालावधीत दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे दाखल झालेले आहेत . प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मिळालेल्या अधिकाराचा 
आगामी नवी मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निमित्ताने वापर करून , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयांतर्गत नवी मुंबई 
स्थानिक कार्यकत्यांमध्ये आपसात भांडणे, तंटे होवून, गुन्हे घडण्याची महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात, सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय ऑटो 
शक्यता नाकारता येत नाही. अशा प्रसंगी एखाद्या गटाकडून / व्यक्तीकडून रिक्षा, टेम्पो , सायकल, रिक्षा, ट्रक , ट्रेलर, बस , व इतर वाहनांवर 
हत्त्याराचा दुरुपयोग होवून , गंभीर परिस्थितीनिर्माण होण्याची शक्यता राजकीय पक्षाचे बोधचिन्ह , झेंडे लावणे, घोषवाक्य लिहिणे, प्रदर्शन 
आहे त्याकरिता नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयांतर्गत , नवी मुंबई करणे इत्यादींवर या आदेशाद्वारे निर्बंध घालीत आहे. हे आदेश दिनांक 
महानगरपालिकेच्या हद्दीतील कार्यक्षेत्रात शस्त्र परवानाधारकांनी शस्त्रे २६ मार्च २०१५ रोजीचे ००-०१ वा . पासून दिनांक २४ एप्रिल २०१५ 
घेऊन फिरण्यास मनाई करणारे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त रोजीचे २४- ०० वा . पर्यंत अंमलात राहतील . 
वाटते . 

प्रत्येक इसमावर हे आदेश सामील करणे शक्य नसल्यामुळे हे 
त्याअर्थी, मी, के . एल. प्रसाद, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई फौजदारी एकतर्फी आदेश पोलिसांमार्फत, ध्वनिक्षेपकावर जाहीर करून त्याची 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात प्रसिद्धी करावी असेही आदेशीत करीत आहे. 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील हे आदेश आज दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी माझी सही व शिक्क्यानिशी 
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व पोलीस स्टेशन हद्दीतील शस्त्र 

पारित करीत आहे . 
परवानाधारक यांना शस्त्रास्त्रे घेऊन फिरण्यासाठी मनाई आदेश लागु 
करीत आहे . 

के . एल . प्रसाद , 
___ जे इसम शासकीय नोकरीत आहेत व त्यांना वरीष्ठांचे आदेशानुसार 

पोलीस आयुक्त नवी मुंबई. 
कर्तव्याचे निमित्ताने शस्त्र बाळगणे, नेणे भाग आहे अथवा ज्यांना मी 
किंवा तत्सम अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिली आहे किंवा उप निबंधक, सहकारी संस्था , के-पश्चिम विभाग, मुंबई 
इतर कोणताही शस्ज्ञ परवानाधारक इसम ज्याने सूट घेतली आहे . 

यांजकडून 
त्यांना हे आदेश लागू राहणार नाहीत . 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूकेप / एचएसजी/ (टीसी)/१५८७६ / २०१४ 
प्रत्येक शस्त्र परवानधारकास आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य 

२०१५ / सन २०१४. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, के-पश्चिम विभाग, 
नसल्याने फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १८७३ चे कलम १४४( २ ) अन्वये 

मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , “ यमुना विला को - ऑपरेटिव्ह 
प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आला आहे . 

हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस नं . ३२५ आणि ३२५ / ३, अंधेरी 
सदरचा आदेश नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील , नवी मुंबई 

व्हिलेज , विठ्ठल भाई पटेल रोड, अंधेरी ( प.), मुंबई ४०० ०५८ . ” ही 
महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व पोलीस स्टेशन हद्दीत दिनांक २६ मार्च 

संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चा कलम ९ 
२०१५ रोजी ०० - ०१ वा . पासन ते दिनांक २४ एप्रिल २०१५ रोजी 

अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
२४ -०० वा . पर्यंत अंमलात राहील . 

१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १०( १ ) 
उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शस्त्र परवानाधारकांवर अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ नु र कायदेशीर कारवाई केली ____ “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
जाईल . 

सदरचा आदेश दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
दिला आहे . 

महेंद्र म्हस्के , 
के . एल . प्रसाद , मुंबई , 

उप निबंधक , 
पोलीस आयक्त नवी मंबई दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४. सहकारी संस्था, के -प. विभाग, मुंबई. 


आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २- ८, २०१५ / चैत्र १२ - १८ , शके १९३७ 
पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, पोलीस आयुक्त , कृत्यावर बंदी घालीत आहे. 
नवी मुंबई यांजकडून 

( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 
आदेश 

येईल अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम 
क्रमांक पोआ /नमुं / वि. शा ./ म. आ ./ ७७५ /२०१५. - ज्याअर्थी, नवी 

३७( १) व ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 
मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत , जनतेच्या मागण्यासाठी विविध ( ४ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ चे पोट 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने , कलम ( ३ ) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस 
करतात. दिनांक १० मार्च २०१५ रोजी सावित्रीबाई फुले पुण्यतिथी , किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 
दिनांक ११ मार्च २०१५ रोजी रंगपंचमी, दिनांक २१ मार्च २०१५ रोजी (५ ) जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिकविधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
गुढीपाडवा व चैत्रमासारंभ असे सण / उत्सव साजरे होणार आहेत , इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
अशावेळी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा 

( ६ ) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व 
प्रश्न निर्माण होऊ नये या दृष्टीकोनातून दिनांक ९ मार्च २०१५ रोजीचे ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
०० - ०१ वा . पासून ते दिनांक २३ मार्च २०१५ रोजीचे २४ -०० वा . पर्यंत 

आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 
१५ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम सन १९५१ च्या कलम 

( ७ ) सदरचे आदेशाची जाहिररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 
३७(१ ) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे . 

( ८ ) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई 
__ ( २ ) आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीसअधिनियम , १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मुंबई पोलीस 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 
अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक 
आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

प्रशांत खैरे , 
( ३) त्याअर्थी, मी. प्रशांत खैरे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा, 

नवी मुंबई , 

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा , 
नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 

दिनांक ७ मार्च २०१५ पोलीस आयुक्त, नवी मुंबईकरिता . 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ 
च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , के / प विभाग, मुंबई यांजकडून 
करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ९ मार्च २०१५ रोजीचे 
०० - ०१ वा . पासून ते दिनांक २३ मार्च २०१५ रोजीचे २४ -०० वा . पर्यंत 

अधिसूचना 
१५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू- के- डब्ल्यू / जीएनएल / ( ओ) / २३४८ / २०१० 
मनाई करीत आहे : 

२०११ / सन २०११. - उप निबंधक सहकारी संस्था, के - पश्चिम विभाग , 

मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , 
( अ) कोणाताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य 

नियो. सौभाग्य महिला सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , खोली क्र . ८४८ , 
बरोबर नेणे . 

शितलदेवी हौसिंग सोसा., लि . डी . एन . नगर, न्यु लिंक रोड, अंधेरी 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा __ (प. ), मुंबई ४०० ०५३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार 

१९६० चे कलम ९ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९६१ चे 
करणे . 

नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
( क ) शस्त्रे , सोटे , भाले , तलवारी , दंड, काठ्या , बंदुका व कलम १२(१) अणि नियम, १९६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तिचे 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ इतर 
बरोबर नेणे. 

संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
(ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 

राजेंद्र वीर , 
पुढाऱ्यांचेचित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 

मुंबई, 

उप निबंधक , 
(इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . दिनांक २७ जून २०११ . सहकारी संस्था, के/ प विभाग , मुंबई. 
( फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे , 
कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २ -८ , २०१५ / चैत्र १२- १८, शके १९३७ 


whether he is registered , if so Registration place 
and number and reason for stay in city . 

5 . This order shall come into force with effect 
from 20th February 2015 and shall be effective 
for period of 60 days upto 20th April 2015 (both 
days inclusive ) unless withdrawn earlier. 

6 . Any person contravening this order shall 
be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code . 

7 . As the notice cannot be served individually 
on all concerned , the order is hereby passed 
exparte. It shall be published for the information of 
public , through persons and by affexing copies 
on Ntoice Boards of the police stations, Divisional 
ACPs, Zonal DCPs . Municipal Ward offices , and 
by affixing copies at Tahsil and Ward Offices. 

Given under my hand and seal this the 18th 
February 2015 . 

SANJAY BARKUND , 
Dy. Commissioner of Police (Operations) 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai. 


THE COMMISSIONER OF POLICE , 
GREATER MUMBAI 

Order 
(UNDER SECTION 144 OF CRIMI 

NAL PROCEDURE CODE 1973 ) 
No. CP /XI(6 )/ 144 ( 1) /2015 . — Whereas reports 
have been received that due to the situation 
prevailing in the areas under the control of 
Commisaioner of Police , Bhrihan Mumbai, it is 
apprehended that terrorist /anti- social elements 
may seek hide outs in the residential areas of the 
said Police Stations, and there is every likelihood 
of breach of peace and disturbance of public 
tranquility and also there is grave danger to 
human life , health and safety . 

2 . And whereas it is necessary that some 
checks should be put on landlords/tenants so that 
terrorist /anti -social elements in the guises of tenants 
may not cause explosion , riots. shootouts, affray 
etc ; and that immediate action is necessary for 
the prevention of the same. 

3 . Now therefore I, Sanjay Barkund , Dy . 
Commissioner of Police (Operations), Greater 
Mumbai and Excultive Magistrate , vide powers 
conferred upon me u /sec 144 of the Criminal 
Procendure Code 1973 ( Act II of 1974 ) r/w the 
commissioner of Police Brihan Mumbai s Order 
dated 23rd December 1959 u / s 10 Sub section ( 2 ) 
of the Maharashtra Police Act 1051 (Mah . Act 
XXII of 1951) do hereby order the that no landlord / 
owner /person of any house/ property which falls 
under the jurisdiction of Mumbai Police 
accomodation to any person , unless and until 
he has furnished the particulars of the said 
tenant/ tenants to the Sinior Police Inspector of 
the Police Station concerned All persons who 
intend to take accommdation on rent shall inform 
in writing , in this regard to the Senior Police 
Inspector concerned , in jurisdiction the premisses 
fall . The persons deling in property business , 
shall also in writing, to the Senior Police Inspector 
concerned , in whose jurisdiction the premises fall , 
about the particulars of the said tenants. 

4 . If the person to whom the accommodation 
is Let/ sub -let -rented out is a Foreigner, then the 
owner and the Foreigner , shall furnish his Name, 
Nationality , Passport details i.e . PP. No. Place 
and date of issue , validity , Visa details i.e . Visa 
No., category place and date of issue , validity 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 
POLICE (OPERATIONS ) BRIHANMUMBAI 
AND EXECUTIVE MAGISTRATE 

Order 
No. CP /XI/ (6 ) Maharashtra Vidhanasabha 
Election January 2014 – Wheareas polling 
Assembly election of ( 1) 152- Borivali, ( 2 ) 153 
Dahisar , ( 3 ) 154 -Magathane, (4 ) 155Mulund , 
(5 ) 156 - Vikhroli, (6 ) 157- Bhandup , (7 ) 158 
Jogeshwari, (8 ) 159- Dindoshi, (9 ) 160 -Kandivali, 
( 10 ) 161-Charkop , ( 11) 162 -Malad , East , 
( 12 ) 163-Goregaon , ( 13 ) 164 -Versova, ( 14 ) 165 
Andheri West, ( 15 ) 166 -Andheri East , ( 16 ) 167 
Vile Parle , ( 17) 168 -Chandivali, ( 18 ) 169 
Ghatkopar ( 19 ) 170 -Ghatkopar (East), (20 ) 171 
Mankhurd Shivaji Nagar , (21) 172- Anushakti 
Nagar , (22) 173 -Chembur, (23) 174 -Kurla , 
( 24 ) 175 - Kalina , ( 25 ) 176 - Bandra (East ), 
(26 ) 177 -Bandra (West ), (27) 178 -Dharavi , 
( 28 ) 179 -Sion Koliwada , (29) 180 -Wadala , 
(30 ) 181-Mahim , ( 31) 182 -Worli , (32 ) Sewree , 
( 33 ) 184 -Byculla , ( 34 ) 185 -Malbar Hill , (35 ) 186 
Mumbadevi, ( 36 ) 187- Colaba Constituencies is to 
take place at a number of polling stations in 
above constituencies on th 15 th October 2014 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २- ८ , २०१५ / चैत्र १२- १८ , शके १९३७ 


And Whereas a large Number of Voters are 
likely to visit various polling stations to exercise 
their right of voting ; 

And Whereas I Consider it necessary for the 
purpose of preventing obstruction , annoyance 
and injury or risk of obstruction , annoyance and 
injury to persons lawfully employed and for the 
purpose of preventing the disturbance of the 
public tranquillity , to so direct ; 

Now Therefore I, Sanjay Barkund, Dy . 
Commissioner of Police (Operations), Brihan 
Mumbai and Executive Magistrate specially 
empowered under section 144 of the Code of 
Criminal Procedure (Act 2 of 1974 ) read with 
sub -section (2 ) of section 10 of the Bombay Police 
Act , 1951 (Bom . Act XXII of 1951) do hereby in 
exercise of the above said powers . 


Nagar , ( 22 ) 173 -Chembur, (23 ) 174 -Kurla , 
( 24 ) 175 - Kalina , ( 25 ) 176 -Bandra ( East ), 
( 26 ) 177 -Bandra (West ), (27) 178 - Dharavi , 
(28 ) 179 - Sion Koliwada , ( 29 ) 180 -Wadala , 
( 30 ) 181-Mahim , ( 31) 182-Worli, ( 32 ) Sewree , 
( 33 ) 184 -Byculla , ( 34 ) 185 -Malbar Hill, (35 ) 186 
Mumbadevi, (36 ) 187 -Colaba Constituencies . 

And Secondly that all intending voters visiting 
a polling station for the purpose of voting shall 
form queues in front of the polling station , one 
for males and another for females, and that each 
intending voter shall enter the polling station 
serially in accordance with his or her position in 
the queue as and when voters are admitted to 
the polling station in compliance with the 
directions of the Presiding Officer . 


Order : 


I Direct that this Order shall be published in 
the Official Gazette and promulgated in Brihan 
Mumbai by affixing copies there of in conspicuous 
public places and by proclaiming the same 
throught loudspeakers or megaphones in Brihan 
Mumbai. 


Given under my hand and seal this 10th 
October 2014 . 


SANJAY BARKUND , 
Dy. Commissioner of Police (Operations), 
Brihan Mumbai and Executive Magistrate , 


First, That no person not being a candidate in 
connection with the election for which polling is 
to take place at polling station or the accredited 
agent of such a candidate or an official engaged 
in connection with the election or any public 
servant engaged in duty at or in vicinity of such 
polling station shall between 6 -00 a .m . to 12 
midnight on the 15 th October 2014 , loiter or join 
or form any assembly or group of persons of any 
public through fare , highway , street lane, bye 
lane or any other public place within a distance 
of one hundred metres radius from any polling 
stations. ( 1 ) 152- Borivali, ( 2 ) 153 -Dahisar , 
( 3) 154 -Magathane , (4 ) 155 -Mulund ,(5 ) 156 -Vikhroli , 
(6 ) 157 - Bhandup , (7) 158 - Jogeshwari, (8 ) 159 
Dindoshi, ( 9 ) 160 -Kandivali, ( 10 ) 161-Charkop, 
( 11) 162-Malad , ( 12) 163 -Goregaon , (13 ) 164 - Versova , 
( 14 ) 165 - Andheri West, ( 15 ) 166 -Andheri East , 
( 16 ) 167 - Vile Parle , ( 17 ) 168 -Chandivali , 
( 18 ) 169-Ghatkopar ( 19 ) 170 -Ghatkopar (East ), 
(20 ) 171-Mankhurd Shivaji Nagar, (21) 172 - Anushakti 


Note .- Any application by any person aggrieved 
to rescind or alter the above order should be 
made to , The Office of Dy. Commissioner of Police 
(Operations), Opp . Mahatma Jyotiba Phule 
Market, D . N . Road , Mumbai. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD ,CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


